महाराष्ट्र राज्यातील आदिम जमाती (PVTG) 
(कातकरी, कोलाम व माडिया गोंड) करिता 
बहुउद्देशीय संकुल उभारणीकरिता सुसाध्यता 
तपासणेकामी नव्याने समितीची पुर्नरचना... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १८/६/२०२१ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्रमांक आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक दि. २ फेब्रुवारी, २०२१ 
२) शासन पत्र क्र.आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक दिनांक १९/३/२०२१ 
(दिनांक १७/३/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त) 
3) शासन पत्र क्रआजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक दिनांक १८/६/२०२१ 
(दिनांक १८/६/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त) 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील आदिम जमाती (PVTG) (कातकरी, कोलाम व मारीया गोंड) करिता 
रायगड जिल्हयात आवश्‍यक सोयी सुविधायुक्त बहुउद्देशिय संकुल उभारणीचा प्रस्ताव आदिवासी 
विकास विभागाचे स्तरावर विचाराधीन आहे. 
२. संदर्भिय क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सदर प्रकल्पाची सुसाध्यता तपासणेकामी 
समिती गठीत करण्यात आली होती. यानुषंगाने मा. सचिव (आ.वि.) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीच्या शासनस्तरावर ५ बैठकाही संपन्न झाल्या. संदर्भ क्र.३ च्या अनुषंगाने, सदर गठीत 
समितीमध्ये व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, 
मर्यादित, नाशिक यांचा समावेश करणेबाबत मा. सचिव महोदयांनी निर्देश दिले आहे. 


IR निर्णय :- 


यानुषंगाने मा. सचिव (आदिवासी विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीची नव्याने 
पुर्नरचना खालीलनुसार करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकारी/सल्लागाराचे नाव/पदनाम पदनाम 
चि सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय अध्यक्ष 

२. ' व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी | सदस्य 
विकास महामंडळ, मर्यादित, नाशिक 
३. | सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय सदस्य 
४. श्री. ल.गो.ढोके, सहसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय | सदस्य 
५. | मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास | सदस्य 
विभाग, मंत्रालय 


शासन निर्णय क्रमांकः आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक 


६. | कार्यकारी अभियंता, सा.बां (आदिवासी) विभाग, ठाणे सदस्य 

७. | श्री. सैफवान पटेल, Health Consultant, Quest सदस्य 

८. | श्रीमती आकांक्षा STAT, Education Consultant, Quest सदस्य 

९. | att. प्रदिप सकट, शाबरी Consultant,Quest सदस्य 
१०. । श्रीमती Io पडगावकर, 151, Skilled Development, | सदस्य 

Quest 

बि १. | श्रीमती तन्वी करमरकर, PVTG Consultant, Quest सदस्य 
१२. | प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण । सदस्य सचिव 


२. उपरोक्त समितीमार्फत काही विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍तींना बैठकीत बोलावयाचे 
झाल्यास त्यांना "विशेष निमंत्रित” म्हणून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प, पेण यांनी बैठकीस आमंत्रित करावे. 


३. उपरोक्त समितीने सुसाध्यता तपासणेकामी आवश्‍यक कार्यवाही करुन शासनास 
वेळोवेळी अहवाल सादर करावा. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०६१८१६३७३२०३२४ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 1... 
Satish Vithalrao Kove DN: CN = Satish Vithalrao Kove, C =IN, S = 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU 
= Tribal Development Department 
Date: 2021.06.18 16:44:06 +05'30' 


(स.वि.कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 

सचिव (आदिवासी विकास), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 
सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 

सह सचिव (श्री. ढोके), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, 
नाशिक 

१०.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे 

११.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण 


Cc Av AD LO 


o~ 
ae 
. 


PA eS m™ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक 


१२.अधीक्षक अभियंता, सा.बां (आदिवासी) मंडळ, नाशिक 

१३.कार्यकारी अभियंता, सा.बां (आदिवासी) विभाग, ठाणे 

१४.श्री. सैफवान पटेल, Health Consultant, Quest 

१५.श्रीमती आकांक्षा शर्मा, Education Consultant, Quest 

१६.श्री. प्रदिप सकट, ठाबरी Consultant,Quest 

१७.श्रीमती क्र्तुजा पडगावकर, TRTI, Skilled Development, Quest 

१८. श्रीमती तन्वी करमरकर, PVTG Consultant, Quest 

१९.निवडनस्ती (बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Hells 2 


बैठकीचे इतिवृत्त 

दूरध्वनी क्रमांक : २२०२३१४७ क्र. आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांब्यक 

Email : ce.tdd-mh@gov.in आदिवासी ]दिवासी बिकास विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८/६/२०२१ 

प्रति 


(१) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

(२) व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, मर्यादित, 
नाशिक 

(३) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आ.वि.वि, मंत्रालय 

(४) श्री. ल.गो.ढोके, सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 

(५) श्रीमती शशीकला अहिरराव, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण 

(६) श्रीमती तृप्ती नाग, कार्यकारी अभियंता, सा.बां (आदिवासी) विभाग, ठाणे 

(७) श्रीमती गिरीजा गोडबोले, (Anthropologist) 

(&) श्री. सैफबान पटेल, Health Consultant, Quest 

(९) श्रीमती आकांक्षा शर्मा, Education Consultant, Quest 

(20) श्री. प्रदिप सकट, शबरी Consultant,Quest 

(११) श्रीमती त्रतुजा पडगावकर, TRTI, Skilled Development, Quest 

(१२) श्रीमती तन्वी करमरकर, PVTG Consultant, Quest 


विषय :-मा. सचिव, आदिवासी विकास यांच्या अध्यक्षेखाली आयोजित महाराष्ट्र राज्यातील 
आदिम जमाती करिता (PVTG) (कातकरी, कोलाम व माडिया गोंड) रायगड 
जिल्हयात बहुउद्देशीय संकुल उभारणीकरिता सुसाध्यता तपासणेबाबत बैठक 
संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र.आजसं २०२०/प्र.क्र.३८/बांव्यक दि.२.२.२०२१, 
दि.२४/३/२०२१९ 


विषयांकित प्रकरणी, संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत समितीची दिनांक ११.६.२०२१ 
रोजी आयोजित Video Conferencing बैठकीचे इतिवृत्त माहिती तथा आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी सोबत 
जोडून पाठविण्यात येत आहे. 


सोबत :- वरीलप्रमाणे 


मुख्य 


प्रत :- (2) मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 
(२) आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक 


0:बांव्यकक्ष'प्र.क्र.38-2020 (आदिम जमाती- ?५1'-घरकुल योजना).१०० 74 


आ.वि.वि/बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष 


महाराष्ट्र राज्यातील आदिम जमाती (PVTG) (कातकरी, कोलाम व मारीया गोंड) करिता 


रायगड जिल्हयात ३७४३६ कुटुंबाकरिता आवश्यक सोयी सुविधायुक्त बहुउद्देशिय संकुल उभारणीचा 
प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाचे स्तरावर प्रस्तावित/विचाराधीन आहे. 


र, 


आदिवासी विकास विभागाने दिनांक २.२.२०२१, दिनांक २४.३.२०२१ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये बहुउद्देशीय संकुल उभारणीकरिता सुसाध्यता तपासणेकामी समिती गठीत केली आहे. सदर 
समितीची ६ वी बैठक मा. सचिव (आ.वि.) यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ११/६/२०२१ रोजी सकाळी 
११.३० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. 


३. 


| 


अ.क्र. _______ बेठकोतदिलेलेनिदश | दिलेले निर्देश | कार्यवाही करणारी यंत्रणा | करणारी यंत्रणा 
मागील बेठकोत नमूद केल्याप्रमाणे कार्यकार 


सदर बेठकोस खालील अधिकारी उपस्थित होते : 


१) श्री. बी.एस.पांढरे, मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आ.वि.वि, मंत्रालय 

२) श्री. ल.गो.ढोके, उप सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय 

३) श्री. शशिकला अहिरराव, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण 
४) श्रीमती तृप्ती नाग, कार्यकारी अभियंता, सा.बां ( आदिवासी) विभाग, ठाणे 

५) श्रीमती गिरिजा गोडबोले, मानबसंशोधक (Anthropologist) 

&) श्री. सैफवान पटेल, Health Consultant, Quest 

\9) श्रीमती आकांक्षा शर्मा, Education Consultant, Quest 

CG) श्री प्रदिप सकट, शबरी Consultant,Quest 

8) श्रीमती त्रतुजा पडगावकर, २1, Skilled Development, Quest 

१०) श्रीमती तन्वी करमरकर, PVTG Consultant, Quest 


सदर बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती मा. सचिव (आ.वि) यांनी खालीलनुसार निर्देश दिले आहेत :- 


सुधागड येथी अभियंता, सा.बां.(आ) | 
जागेवर प्रस्तावित नकाशा कार्यकारी अभियंता, सा.बां बिभाग, ठाणे 
(आदिवासी) विभाग, ठाणे यांच्या मार्फत सादर 
करण्यात आला. सदर नकाशात प्रशासकीय इमारत, 
कर्मचारी निवास्थान, दवाखाना, शालेय इमारत, मुला- 
मुलींचे बसतिगृह, समुदाय केंद्र, तात्पुरती दुकाने, 
कायमस्वरुपी दुकाने अशा इमारतींचा अंतर्भूत असून 
अंदाजित एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ २२६५२ चो.मी. 
आहे. याअनुषंगाने याची अंदाजित किंमत सुमारे 
७६.३३ कोटी एवढी आहे. परंतु सदर जागा ही 
वनविभागाच्या नावे असल्याकारणाने अद्यापपर्यंत 
प्रकल्प अधिकारी यांच्या ताब्यात मिळालेली नाही. मोजे 
जांभुळपाडा येथील जागेच्या मोबदल्यात तहसिलदार 
सुधागड हे वनविभागासाठी इतर ठिकाणी जागा 
उपलब्ध करुन देण्यास तयार आहेत. सदर जागा 
विभागाला मिळण्यासाठी प्रस्तावित संकुलाच्या 
प्राथमिक आराखडयाला शासन स्तरावरुन मान्यता देणे । 


1):0बांव्यकक्ष!प्र.क्र.38-2020 (आदिम जमाती- 7४1'७-घरकुल योजना).१०० 82 


आवश्यक आहे. प्रस्तावित संकुलास मान्यता न 
मिळाल्यानंतर जिल्हा स्तरावरील बनविभागासाठी काम 
करणारे Consultant यांचे मार्फत तयार करुन सदरचा 
प्रस्ताव Regional Office, Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change , 
(001) Nagpur येथे मान्यतेसाठी पाठविणे सोईचे 
होईल. तरी प्रस्तावित संकुलाचा आराखडा कार्यकारी 
अभियंता, सा.बां.(आ) विभाग, ठाणे यांनी तयार 


करावा. 

२. । विषयांकित प्रकरणी स्थानिक लोकांशी चर्चा करुन 
कातकरी समाजास स्थानिक स्तरावर रोजगार, शिक्षण, 
आरोग्य व त्यांच्या संस्कृतीच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक | १९) Consultant 
आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. यानुषंगाने| २) प्र.अ, ए.आ.वि.प्र, पेण 
स्थापित गठीत समितीमधील Consultant, प्रकल्प ३) मानवसंशोधक 
अधिकारी (ए.आ.वि.प्र, पेण), मानवसंशोधक तसेच 
TRI यांनी पुढील आठवडयात प्रस्तावित ठिकाणी 
जागेची पाहणी करुन दि.२५/०६/२०२१ पर्यंत अहवाल 
सादर करावा. 
3, । पेण प्रकल्पातील कळंब व नेनवली या प्राथमिक | प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र 
आश्रमशाळा बंद असुन २५ पदे संकुलात प्रस्तावित | पेण 
असलेल्या कातकरी शाळेसाठी वर्ग करता येतील असे 


प्रकल्प अधिकारी यांनी सांगितले. 
४. । गठीत समितीमध्ये व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र । १) मुख्य अभियंता, बांधकाम 


राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, | व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी 
नाशिक यांचा समावेश करण्यात यावा. विकास विभाग, मंत्रालय 

आदिम जमातीसाठी प्रस्तावित या संकुलाच्या | २) व्यवस्थापकिय संचालक, 
निमित्ताने व्यवस्थापकीय संचालक यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
उपजिविकेसंदर्भात उपाययोजना पुढील बैठकोमध्ये | आदिवासी विकास महामंडळ 
| सुचवाव्यात. मर्यादित, नाशिक 


४) TRTI 


६. शेवटी उपस्थितांचे आभार मानून बैठक समाप्त झाल्याचे घोषित करण्यात आले. 


3430333333 


कळ बी. 
मुख्य अभियं शासन 


0:बांव्यकक्ष'प्र.क्र.38-2020 (आदिम जमाती- ?७1'0-घरकुल Ostet). docx 83 


